अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्‍यातील 
४ इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक- ०३ ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्तेदर्जोन्नती/ता.राहुरी/३१५८/२०१८ दि. ३०/०१/२०१८. 

२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, मंडळ अहमदनगर यांचे पत्र 
क्र.रेशा/३६३१/सन२०१८ दि. २८/०८/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्‍यातील ४ इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून quad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा होणारा 


वापर तसेच जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 


म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील रस्ते 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक  दर्जोन्नत | दर्जान्नती 
अ.क्र रस्त्यांचा व करावयाची । नंतरचा 
क्रमांक | लांबी (कि.मी) | एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी.) 
इतर | (०/०० ते १५/२०० २१.०० प्रमुख 
जिल्हा १५.२०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग मार्ग-१५६ 
aan ६५ 
प्रमुख Ca मार्ग-३२ | aaa क Ces 
कुक्कडवेढे ज्यमार्ग-६६ ia उंबरे - eee क्यो 
व. केंदळ बु. - केंदळ खु.- प्रमुख जिल्हा चं 
मार्ग-२७ मानोरी ते प्रमुख जिल्हा मार्ग- व 
२६ रस्ता. ae दर्व 
जिल्हा ५.३०० कि.मी. 
मार्ग 


२६५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३५/नियोजन-२ 


प्रमुख जिल्हा मार्ग-२६ पासून झरेकाडी- | इतर । (०/०० ते ४५/४००) ४५.४०० । प्रमुख 
धानोरे - सोनगांव - सात्रळ - रामपूर - | जिल्हा | ४५.४० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
कोल्हार खु. - चिंचोली - गंगापूर - | मार्ग मार्ग-१५७ 
दवणगांव - आंबी - अमळनेर - केपासूर- | १७७ 
बेलापूर खु. - चांदेगांव - ब्राम्हणगांव - 
भांड - करंजगांव - लाख ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग-२६ ला मिळणारा रस्ता. 


एकूण ६६.४०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६६.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३५९३.३८० + ६६.४००) 
म्हणजेच ३६५९.७८० कि. मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६६.४०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (४५६९.७९० - ६६.४००) म्हणजेच ४५०३.३९० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१५४८४९८८१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शि तका 
Prashant Vinayakrao | oN:cN=Freshant vinayakao Pat C = N.S = 


व Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
P atl | OU = Public Works Department 
Date: 2018.10.03 15:53:35 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

3) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर (यांनी सदर झासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


८00 


aS ८. 2 


ve 


पृष्ठ २ पैकी २ 


